जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली रद्द करून सुधारित 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२३ 


वाचा- १) शासन आदेश सा.आ.वि. क्र. बदली-२०२२/प्र.क्र.३१४/सेवा-२, दि.११.११.२०२२ 
२) प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेश दि.०७.०२.२०२३ 


शासन आदेशा - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४५) आणि कलम ६ 
मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची संदर्भाधीन दि.११.११.२०२२ च्या शासन 
आदेशान्वये बदली करण्यात आली आहे. सदर आदेशाविरूद्ध मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल करण्यात आलेल्या मूळ अर्ज क्र.१२६१७/२०२२ 
प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने दि.०७.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार खालील तक्त्यातील 
अधिकाऱ्याची संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये स्तंभ (३) मध्ये दर्शाविळेल्या ठिकाणी करण्यात आलेली 
बदली सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने रद्द करून, स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने 
सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची दि.११.११.२०२२ च्या बदलीने सुधारित 

क्र पदस्थापना आदेशान्वये करण्यात आलेली पदस्थापना 

पदस्थापना. 

(१) (२) (३) (४) 

१. | डॉ. महादेव चिंचोले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, | जिल्हा शल्य 
(प्रशासकीय कारणास्तव | जिल्हा रूग्णालय, धुळे. चिकित्सक, जिल्हा 
तात्पुरती पदस्थापना- सहायक रूग्णालय, चंद्रपूर 
संचालक, आरोग्य सेवा 
(वैद्यकीय), नाशिक) 


२. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.3१४/सेवा-२ 


2. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१६१४५१०२०११७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DN: c=IN, 

HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bed 
d 


57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtr. 


st ‘a, 

H A R | D A S WA D E serialNumber=9474E7143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CES1DEB 
461D4C34AE1E3F643C 11854523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2023.03.16 15:01:34 +05'30° 


(चंद्रकांत ह. वडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा (१/२), मुंबई /पुणे. 

) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc ww 


o~ 


| 


सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्व) 
९) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये (सवी 
१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
१३) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
१४)मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


SG © 


eS 


१५) प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१६) सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१७) संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१८) निवड नस्ती (सेवा - २) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


